महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा), गट-ब 
मधील अधिकाऱ्यांचे बदली आदेशा रद्द करण्याबाबत 


शुध्दीपत्रक- उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे 
महाराष्ट्र शासन 
झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.२४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ मार्च, २०२१ 
वाचा- 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, समक्रमांक शासन आदेडा दिनांक ७.०७.२०१७ 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, समक्रमांक शासन आदेडा दिनांक ३.०४.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक- 


शासनाच्या संदर्भाधीन दिनांक ३.०४.२०१८ रोजीच्या उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावरील बदली 
आदेशा रद्द करण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये नमूद करण्यात आलेला 
मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचा मूळ अर्ज क्रमांक ६३१/२०१७ या ऐवजी मूळ अर्ज क्रमांक 
८३१/२०१७ असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२१०३०२१११६३१११२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | शा 
Charushila Devendra >: 


Chaudhari 


(चारूशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. संबंधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

३. सर्व संचालक 

४. सर्व विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 
५. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

६. संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक ) 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी / अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

८. संबंधित अधिकारी आयुक्त कार्यालयामार्फत 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.२४/प्रशा-२ 
प्रत माहितीसाठी अग्रेषित, 


१) मा. मंत्री (शा.शि.) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. अपर मुख्य सचिव (शा.शि.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


